महाराष्ट्र शासन 


सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व 
माळशिरस तालुक्‍यातील इतर जिल्हा 
मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 


मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.६६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक- ०४ ऑक्टोबर, २०२२. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे)/ का-२/रेशा/१८/१७१६/२०२१, दि.२२/०३/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व माळशिरस तालुक्यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग ग्रामीण मार्ग 
व रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून SoA करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, सोलापूर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व माळशिरस 


तालुक्‍यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
हि यलमारमंगेवाडी ते बलवडी ते । ग्रामीण । (0/00 ते ८/००) | १२.०० कि.मी. | प्रमुख 
माडगूळ जिलहा हद्दिपर्यंत मार्ग-२४९ |।८.०० कि.मी. जिल्हा 
रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ४/० ०) मार्ग-२०२ 
(ता. सांगोला) मार्ग -१३३ ।४.००कि.मी. 

२. ।मांजरी देवकतेवाडी धायटी | इतर जिल्हा | (०/०० ते १५/००) ३०.०० ao 
हलदीवाडी गायगव्हाण ते मार्ग -९२ १५.०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
रा.मा. १४३ ला जोडणारा | इंतर जिल्हा | (०/०० ते १५/००) मार्ग-२०३ 

मार्ग -९१ १५.०० कि.मी. 


रस्ता. (ता. सांगोला) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.६६/नियोजन-२ 


ट्ट महुद बुद्रुक पवारवाडी। ग्रामीण (०/०० ते 3/00) | 43.400 प्रमुख 
नरळेवाडी ते वाकी शिवणी रा. | मार्ग-८  ।३.००कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मा. क्र. १२५ ला जोडणारा। ग्रामीण  ।(०/०० ते 3/00) मार्ग-२०४ 
रस्ता. मार्ग -(9 ३.०० कि.मी 
(ता. सांगोळा) ग्रामीण (0/00 ते ७/५००) 

मार्ग -६ ७.५०० कि.मी. 

४. ।सांगोले ते आलेगाव रस्ता. ग्रामीण  । (०/०० ते ११/००) ११.०० कि.मी. | प्रमुख 
(ता. सांगोळा) मार्ग-२६ ११.०० कि.मी. जिल्हा 

मार्ग-२०५ 

५. । बलवडी चोपडी बंडगरवाडी | इतर जिल्हा | (०/००ते ३१.५०० प्रमुख 
सोमेवाडी इराचीवाडी कोळा । मार्ग -१३९ | १७/५०० कि.मी जिल्हा 
कोंबडवाडी ते किडबीसरी १७.५०० कि.मी. मार्ग-२०६ 
रस्ता. (ता. सांगोला) ग्रामीण | (0/00 ते ६/०० 

मार्ग-२६३ | ६.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग-६९ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग-७० ४.०० कि.मी. 

व: जिल्हाहद्द चिध्यापीर चोपडी ग्रामीण (०/०० ते 2/00) | १३.०० प्रमुख 
हत्तीद जुजारपूर ते प्रजिमा क्र. | मार्ग -१०३ ।२.००कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
१६४ ला जोडणारा रस्ता.(ता. मार्ग-२०७ 
सांगोला) ग्रामीण (0/00 ते ७/००) 

मार्ग-१३७ |७.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग-८७ ।४.००कि.मी. 

छ. वेळापूर तांदूळवाडी ते महिम | इतर जिल्हा | (०/०० ते १६/००) १६.०० प्रमुख 
रस्ता. (ता. सांगोळा व| मार्ग-६८ ।१६.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
माळशिरस) मार्ग-२०८ 

एकूण १२७.०० कि.मी 


परिणामी रस्ते Gols झाल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील 
सोलापूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२७.०० कि.मी. 
ने वाढ होवून एकूण लांबी (४२०३.७७०-- १२७.००) म्हणजेच ४३३०.७७० कि.मी. इतकी व इतर 
जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६३.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२१२८.०१०- 
६३.५००) म्हणजेच २०६४.५१० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.६६/नियोजन-२ 


६३.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६८८४.१३-६३.५००) म्हणजेच ६८२०.६३० कि.मी. 
इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१००४१६५७४७७७१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN © aes 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, सोलापूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


& 


S 


eS 


) 
) 
) 
) 


2) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


